मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरीकांकडून तसेच 
क्षेत्रिय कार्यालयांकडून पाठविण्यात येणारे टपाल 
स्विकारण्यासाठी मंत्रालय मुख्य प्रवेश्व्दाराजवळ 
मध्यवर्ती टपाल केंद्र सुरू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/१८-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 02 मे, २०२३. 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/१८-अ, 
दिनांक १३ एप्रिल २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील झासन निर्णयान्वये मंत्रालयात सर्वसामान्य जनतेकडून तसेच क्षेत्रिय कार्यालयातून 
येणारे दैनंदिन टपाल स्वीकारण्यासाठी मंत्रालयाचे मुख्य प्रवेशव्दार येथे दिनांक १९.०४.२०२३ पासून मध्यवर्ती 
टपाल केंद्र सुरु करण्यात आळे आहे. सदर शासन निर्णयातील जोडपत्रात प्रशासकीय विभाग/कार्यालयासाठी 
खिडकी क्रमांक १ ते ७ ची व्यवस्था खालीलप्रमाणे केली आहे. 


खिड़की क्रमांक मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कार्यालय/प्रशासकोय विभाग 
खिडकी क्रमांक १,२व ३ मा. मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री सहायता कक्षाच्या 
टपालासह) 
खिडकी क्रमांक ४,५ व ६ मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय 
खिड़की क्रमांक ७ सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य सचिव कार्यालयासह) 


२. सदर जोडपत्रातील खिडकी क्रमांक १ ते ७ येथील प्रशासकीय विभाग/कार्यालयासाठीची व्यवस्था वरील 
ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावी. 


खिड़को क्रमांक मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कार्यालय/प्रशासकीय विभाग 
खिड़की क्रमांक १व २ मा. मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री सहायता कक्षाच्या 
टपालासह) 
खिडकी क्रमांक ३ व ४ मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय 
खिड़की क्रमांक ५ मा.मुख्य सचिव कार्यालय 
खिड़को क्रमांक ६ व ७ सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/१८-अ 


३. मा. मुख्य सचिव कार्यालयासाठी आरक्षित केलेल्या खिडकी क्रमांक ५ वर मा.मुख्य सचिव कार्यालयातील 
२ लिपिक पुर्ण वेळ उपस्थित राहतील. सदर कार्यालयासाठी प्राप्त झालेले टपाल स्कॅन करुन ते संबंधीत 
प्रशासकीय विभागाच्या नोंदणी शाखेस ई-ऑफिस व्दारे ऑनलाईन पाठविण्यात यावे. मध्यवर्ती टपाल केंद्रातील 
मा.मुख्य सचिव कार्यालयाकरिता स्वतंत्र ई-खाते NIC मार्फत तयार करण्यात येईल. दिनांक १३.०४.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील सुचना पुर्वीप्रमाणे राहतील. 

४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०५०२१८१६४४४१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by KISHOR BALIRAM NANVARE 
K | H R B A L | R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
4.20=fe999a6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b517a839feb4c64184« 
7£85f5adb9, postalCode=400032, st=Maharasht 


NANVARE ee 
(किशोर ब. ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. _ मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१०. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
११. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत 
मुंबई-४०० ०३२ 
१३. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 
१४. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई 
१५. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०० ०२३. 
१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१९. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई. (पत्राने) 
२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
२१. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२२. सर्व जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.१९/१८-अ 


२३. सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२४. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

२५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

२६. प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई-४०० ०३२. 

२७. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

२८. निवड नस्ती (कार्यासन-१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


